दिव्यांग हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
व महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद या 
कार्यालयांतील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२१/प्र.क्र.१०५/का-४ 
मादाम कामा रोड, राजगुरु हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २३.०६.२०२१ 


वाचा- 
१) केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.१२.११.२०२०. 
३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि.०४.०१.२०२१ 
रोजीची अधिसूचना. 
8) सामाजिक न्याय व fests सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.०२.०२.२०२१. 
प्रस्तावना : 


केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन 
सेवेत 8% आरक्षण निश्चित केले आहे. त्यास अनुसरुन दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील पदांची पदसुनिश्चिती 
करणे saya आहे. यासाठी केंद्र शासनाने त्यांच्या दि.०४/०१/२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर 
Policy/Act/Rules-Notification येथे List of post identification suitable for Person with 
Benchmark Disability notified on ०४/०१/२०२१ या शिर्षाखाली प्रसिध्द केली आहे. सदर 
अधिसूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदे सुनिश्चिती करुन दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली गट-अ 
ते गट-ड मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर (अधिनस्त कार्यालयातील पदांसह) आहेत, अशा 
पदांबाबत केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व 
प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, अज्ञा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी 
राज्य शासन सेवेतील सदर पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाने दि.०२/०२/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या आहेत. त्यानुसार, या विभागाच्या 
अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद व महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद 
या कार्यालयांतील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील नवीन प्रवर्गासह पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याची 
कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२१/प्र.क्र.१०५/का-४ 
शासन निर्णय: 


केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या 
अखत्यारीतील पदे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि.०४/०१/२०२१ रोजीची 
अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि.०२/०२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांना 
अनुसरुन, या विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद व महाराष्ट्र राज्य 
वक्फ मंडळ, औरंगाबाद या कार्यालयांतील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील नवीन प्रवर्गासह पदे दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित करण्याची कार्यवाही, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद व महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, 
औरंगाबाद या कार्यालयांनी त्यांच्या स्तरावरुन करण्याबाबतची सूचना या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात येत आहे. 
विविध पदांसाठी आवश्‍यक असलेल्या शारिरीक क्षमता व अनुज्ञेय असू शकणाऱ्या शारिरीक व्यंगांचे विवरणपत्र 
सोबत जोडले आहे. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२४११२००९२२१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 


Dinesh M. Meharesa‘O- Goverment Ol 
S Nehatasntra, OU = Minorities Development 
O n av a n € Date: 2021.06.24 11:31:59 +05'30' 
(दि.मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, 
३. मा.मंत्री (अल्पसंख्याक) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
६. अपपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
७. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
९. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
१०. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे, 
११. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद, 
१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
१४. निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण 


अ.क्र पदनाम शारिरीक योग्यता सुयोग्य पदासाठी दिव्यांग । पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या अभिप्राय 
संवर्ग 
१ लघुलेखक (गट-क) 5, ST, W, RW, SE, ७ | a) LV, DW मा.अध्यक्ष व सदस्य यांचे कार्यालयातील काम आहे. 
७) D, HH डायसवर साक्षीदारांचे साक्ष काही वेळा कार्यालयाबाहेर काम 
6) OL, BL, OAL, LC, नोंदविणे करणे आवश्यक आहे. कामाचे 
AAV २ श्रुतलेखन घेणे व ठिकाण शांत असते. कामाच्या 
) MI टंकलिखित करणे आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, 
. | ३. मा.अध्यक्ष व सदस्य यांचे । साधने न उपयंत्र काम करण्यास 
७ MD involving (a) to | अर्ज टंकलिखित करणे. साधन व उपयंत्राच्या मदतीने 
(0 above काम करु शकतो. 
2 वरिष्ठ लिपिक 8, ST, W, RW, SE, ७ | a) LV, DW १ कार्यालयीन काम करणे कार्यालयातील काम आहे. काही 
७) D, HH 2) राज्यात शिबीर आयोजित । वेळा कार्यालयाबाहेर काम करणे 
6) OA, OL, OAL, BL, करणे, यासंदर्भातील MARIAH आहे. कामाचे ठिकाण 
LC, AAV सनियंत्रण करणे शांत असते. कामाच्या 
० ३) मा.अध्यक्षांचे संपर्क आवर्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, 
. | अधिकारी म्हणून कर्तव्य साधने न उपयंत्र काम करण्यास 
€) MD involving (a) 0 | बजावणे साधन व उपयंत्राच्या मदतीने 
(9 above ४) डायसवर दिलेल्या काम करु शकतो. 
आदेशाप्रमाणे पत्रव्यवहार 
करणे 
३ लेखापाल 8, ST, W, RW, SE, ७ | a) LV, DW लेखासंबंधी सर्व कामे पहाणे । कार्यालयातील काम आहे. काही 
(लिपिक) ७) D, HH वेळा कार्यालयाबाहेर काम करणे 


c) OA, OL, OAL, BL, 
LC, AAV 

d) MI 

e) MD involving (a) to 
(c) above 


MAI आहे. कामाचे ठिकाण 
शांत असते. कामाच्या 
आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, 
साधने न उपयंत्र काम करण्यास 
साधन व उपयंत्राच्या मदतीने 
काम करु शकतो. 


४ लिपिक टंकलेखक 8, ST, W, RW, SE, ७ | a) LV, DW १ कार्यालयीन कामकाज कार्यालयातील काम आहे. काही 
७) D, HH करणे, वेळा कार्यालयाबाहेर काम करणे 
००, BL, OAL, LC, | २ रोजनामे तयार करुन आवश्यक आहे. कामाचे ठिकाण 
AAV लिहिणे, साक्ष नोंदविणे, डिक्री | शांत असते. कामाच्या 
वक व बिल ऑफ कॉस्ट तयार आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, 
| । करणे, बॅलेन्स शीट तयार साधने न उपयंत्र काम करण्यास 
€) MD involving (a) to (को aaftrefter साधन व उपयंत्राच्या मदतीने 
त न्यायालयाकडून प्राप्त काम करु शकतो. 
आदेशांची पूर्तता करणे 
षु वाहनचालक 5, ST, W, BN, RW, a) AAV, मा.अध्यक्ष व सदस्य यांनी कार्यालयातील काम आहे. काही 
SE, H, ७, KC, L, PP b) SLD वाहनाद्वारे न आण करणे वेळा कार्यालयाबाहेर काम करणे 
0 LC २ लॉग बुक अद्ययावत ठेवणे | आवश्यक आहे. कामाचे ठिकाण 
३) वाहनांची योग्य तऱ्हेने शांत असते. 
देखभाल करणे 
& बेलिफ 5, ST, W, RW, SE, ७ | a) LV, DW १) न्यायालयाने पारित केलेल्या | कार्यालयातील काम आहे. काही 
७) D, HH आदेशांची संबंधितावर वेळा कार्यालयाबाहेर काम करणे 
००५, OL, OAL, BL, | बजावणी करणे आवश्यक आहे. कामाचे ठिकाण 
LC, AAV 2) आवक जावक रजिस्टर नोंद | शांत असते. कामाच्या 
० घेऊन अद्यायावत ठवेण आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, 
। 3) कार्यालयीन कामकाज साधने न उपयंत्र काम करण्यास 
00000) साधन व उपयंत्राच्या मदतीने 
(0 above काम करु शकतो. 
७ | शिपाई 5, ST, W, RW, SE, ७ | a) LV, DW १) सुनावण्यांच्या वेळी विधिज्ञ व | कार्यालयातील काम आहे. काही 
७) D, HH पक्षकारांची नावे पुकारणे वेळा कार्यालयाबाहेर काम करणे 


c) OA, OL, OAL, BL, 
LC, AAV 

d) MI 

e) MD involving (a) to 
(c) above 


२ कार्यालयाची साफसफाई 
करणे 


Mah आहे. कामाचे ठिकाण 
शांत असते. कामाच्या 
आवर्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, 
साधने न उपयंत्र काम करण्यास 
साधन व उपयंत्राच्या मदतीने 
काम करु शकतो. 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद 


अ.क्र पदनाम शारिरीक योग्यता सुयोग्य पदासाठी दिव्यांग | पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या अभिप्राय 
संवर्ग 
i सहाय्यक मुख्य कार्यकारी | S,ST,W, RW, SE, C | a) LV, DW महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे । कार्यालयातील काम आहे. काही 
अधिकारी/उप प्रादेशिक ७) 9, HH कामकाज पहाणे. वेळा कार्यालयाबाहेर काम करणे 
वक्फ अधिकारी 6) OA, OL, OAL, BL, | आवश्यकतेनुसार कार्यालयीन | आवश्यक आहे. कामाचे ठिकाण 
LC. AAV कामकाजासाठी शांत असते. कामाच्या 
. बैठका/सेमिनार इत्यादीसाठी | आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, 
d) MI ee गी ae ied नकती 
ae २९१ उपस्थित राहणे विवि' साधने न उपयंत्र काम करण्यास 
SME प ठिकाणी दौरे करणे साधन व उपयंत्राच्या मदतीने 
(c) above काम करु शकतो. 
२ विधि अधिकारी 5, ST, W, RW, SE, ७ | a) LV, DW न्यायालयीन कामकाज पाहणे, | कार्यालयातील काम आहे. 
७) D, HH विधि विषयक सल्ला देणे काही वेळा कार्यालयाबाहेर काम 
० OA, OL, OAL, BL, करणे आवश्यक आहे. कामाचे 
Lo, AAV ठिकाण शांत असते. कामाच्या 
० आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, 
को | साधने न उपयंत्र काम करण्यास 
नि वाशीत २ साधन व उपयंत्राच्या मदतीने 
(0 above काम करु शकतो. 
३ विधि सहाय्यक 5, ST, W, RW, SE, ७ | a) LV, DW न्यायालयीन कामकाजाशी कार्यालयातील काम आहे. 
७) D, HH संबंधित कामात सहाय्यक काही वेळा कार्यालयाबाहेर काम 
6) OA, OL, OAL, BL, | करणे करणे आवश्यक आहे. कामाचे 
Lo, AAV ठिकाण शांत असते. कामाच्या 
० आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, 
गमक या 1 साधने न उपयंत्र काम करण्यास 
रोता साधन व उपयंत्राच्या मदतीने 
(0) above काम करु शकतो. 
४ वक्फ अधिकारी/पर्यवेक्षक | S,ST,W, RW, 56, | a) LV, DW कार्यालयीन कामकाज करणे | कार्यालयातील काम आहे. 
७) D, HH वक्फ संस्थांवर नियंत्रण ठेवणे, | काही वेळा कार्यालयाबाहेर काम 


लेखे ठेवणे, 


करणे आवश्‍यक आहे. कामाचे 


०) OA, OL, OAL, BL, 


अतिक्रमणासंदर्भातील माहिती 


ठिकाण शांत असते. कामाच्या 


LC, AAV सादर करुन त्यासंदर्भात काम | आवश्‍यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, 
d) MI साधने न उपयंत्र काम करण्यास 
होणा वणा वादी साधन व उपयंत्राच्या मदतीने 
re काम करु शकतो. 
षु कनिष्ठ अभियंता 5, ST, W, RW, SE, C | a) LV, DW कार्यालयातील काम आहे. 
७) D, HH काही वेळा कार्यालयाबाहेर काम 
6) OA, OL, OAL, BL, करणे आवश्यक आहे. कामाचे 
Lo, AAV ठिकाण शांत असते. कामाच्या 
० आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, 
| | साधने न उपयंत्र काम करण्यास 
उ) /10000/004(0000 साधन व उपयंत्राच्या मदतीने 
(c) above काम करु शकतो. 
A लघुलेखक (गट-क) 5, ST, W, RW, SE, ७ | a) LV, DW मा.अध्यक्ष व सदस्य यांचे कार्यालयातील काम आहे. 
७) D, HH डायसवर साक्षीदारांचे साक्ष काही वेळा कार्यालयाबाहेर काम 
6) OL, BL, OAL, LC, नोंदविणे करणे आवश्‍यक आहे. कामाचे 
AAV २ श्रुतलेखन घेणे व ठिकाण शांत असते. कामाच्या 
क टंकलिखित करणे आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, 
न ३. मा.अध्यक्ष व सदस्य यांचे । साधने न उपयंत्र काम करण्यास 
9 MD involving (8) to | अर्ज टंकलिखित करणे. साधन व उपयंत्राच्या मदतीने 
(0 above काम करु शकतो. 
9 कनिष्ठ लिपीक/लिपीक- | S, ST, W, RW, SE, ७ | a) LV, DW कार्यालयीन कामकाज करणे, | कार्यालयातील काम आहे. काही 
टंकलेखक/लेखा लिपिक ७) 9, HH वेळा कार्यालयाबाहेर काम करणे 
००, BL, OAL, LC, MAA आहे. कामाचे ठिकाण 
AAV शांत असते. कामाच्या 
) MI आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, 
| साधने न उपयंत्र काम करण्यास 
बीत 100१ (० साधन व उपयंत्राच्या मदतीने 
(c) above काम करु शकतो. 
८ मोटार कार आणि जीप 5, ST, W, BN, RW, a) AAV, मा.अध्यक्ष व सदस्य यांनी कार्यालयातील काम आहे. काही 
चालक SE, H, ७, KC, L, PP b) SLD वाहनाद्वारे न आण करणे वेळा कार्यालयाबाहेर काम करणे 


6) «LC २) लॉग बुक अद्ययावत ठेवणे | आवश्यक आहे. कामाचे ठिकाण 
३) वाहनांची योग्य तऱहेने शांत असते. 
देखभाल करणे 
सहाय्यक 5, ST, W, RW, SE, ७ | a) LV, DW १) सुनावण्यांच्या वेळी विधिज्ञ व | कार्यालयातील काम आहे. काही 
७) D, HH पक्षकारांची नावे पुकारणे वेळा कार्यालयाबाहेर काम करणे 


c) OA, OL, OAL, BL, 
LC, AAV 

d) MI 

e) MD involving (a) to 
(c) above 


2) कार्यालयाची साफसफाई 
करणे 


MAA आहे. कामाचे ठिकाण 
शांत असते. कामाच्या 
आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, 
साधने न उपयंत्र काम करण्यास 
साधन व उपयंत्राच्या मदतीने 
काम करु शकतो. 


Abbreviation 


Sr. Abbreviation Long Form Sr. Abbreviation Long Form 
No No 
= ans] BN Bending ४. - — = 4 Pulling & Pushing 
2 C Communication RW Reading and Writing 
3 H Hearing 5 Sitting 
° KC Kneeling & Crouching | ao | SE Seeing 
षु L Lifting 1११ | 4 ST Standing 
& MF Manipulation by finger १२ W Walking 
Abbreviation 
Sr. Abbreviation Long Form Sr. Abbreviation Long Form 
No No 
ena | AAV Acid Attack Victim ॥ | Intellectual Disability 
२ BL Both Leg MI Mental Illness 
3 LC Leprosy Cured | १० | MD Multiple Disability 
° LV Low Vision वि. १ | OA One Arm 
घु शि Deat १२ | OAL One Arm and One Leg 
& DW Dwarfism 93 | OL One Leg 
HH Hard Hearing १४ | SLD Special Learning Disability 


